जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ संवर्गाची 
दि. ०१ .०१. २०२४ रोजीची स्थिती दर्शविणारी 
तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२१२४/प्र.क्र.०५/ना.पु.१५ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ मार्च, २०२४. 


संदर्भ :- 


१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दि.२१.०६.२०२१. 
२) शासन परिपत्रक, अ. ना.पु. व ग्रा. सं.वि., क्र.ज्येष्ठता-२१२२३/ प्र.क्र.१०६/ना.पु.१५, दि.१६.५.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त जिल्हा व विभागीय कार्यालयातील पुरवठा 
संवर्गातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 
०१.०१.२०२४ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी दिनांक १६.०५.२०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली 
आहे. आता, दिनांक ०१.०१.२०२४ ची सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम करण्यासाठी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


-: शासन परिपत्रक :- 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त जिल्हा स्तरावरील कार्यालयातील पुरवठा 
संवर्गातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा सामान्य 
प्रशासन विभागाने दिनांक २१.०६.२०२१ रोजी अधिसूचित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा(ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावळी,२०२१ मधील नियम ३ (२) अनुसार सेवाज्येष्ठता यादीतील ज्येष्ठतेचा दिनांक व ज्येष्ठतेचा क्रमांक 
निश्चित करण्यात आला आहे. 
२. सर्व उप आयुक्त (पुरवठा) यांना विनंती करण्यात येते की, सदर तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठता यादीस योग्यरित्या 
प्रसिद्धी देवून ती विभागातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. तसेच सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी 
सदर सेवाज्येष्ठता यादीची प्रत शासनाच्या संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून घ्यावी. 
३. सदर सेवाज्येष्ठता यादीबाबत संबंधीत अधिकाऱ्यांचे आक्षेप असल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांनी ते त्यांच्या 
आक्षेपाच्या समर्थनार्थ योग्य पुराव्यासह/प्रमाणपत्रासह शासनास या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या 
आत napudy.mhpds@gov.in या अधिकृत शासकीय ईमेलवर सादर करण्यात यावे जेणेकरून त्याबाबत 
पडताळणी करून सेवाज्येष्ठता यादीत आवऱ्यक त्या दुरुस्त्या करणे शक्य होईल. 
४. उपरोक्त विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या आक्षेपाच्या निवेदनाचा विचार केला जाणार नाही व ही 
सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम केली जाईल, यांची सर्वांनी नोंद घ्यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२४/प्र.क्र. ०५/ना.पु.१५ 


प्‌. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३२११६५३०६५३०६ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASMITA RAVINDRA PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=86c1e7844a91 135f45e7219341 11ca2b5dc8481b51e96a 
79000aeea1e91208fb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=8E2CF7F99A7E33F6152BFFOB34255DD63550B37C 
8FBBB9A98CEE4ECD4336F598, cn=ASMITA RAVINDRA PATIL 


Date: 2024.03.21 17:03:33 +05'30' 


(अस्मिता पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
Wa: 
१) मा.मंत्री, अ. ना. पु. व ग्रा. सं. यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) सचिव, अ. ना. पु. व ग्रा. सं.वि. यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा). 
४) सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 
५) निवड नस्ती, ना.पु.१५. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्रमांक: ज्येष्ठता-२१२४/प्र.क्र.०५/ना.पु.१५, दिनांक २१ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट-अ 


संवर्गाचे नाव-जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी ,गट-अ 


वेतनश्रेणी- 5-२० : ५६१००-१७७५०० 


दिनांक ०१ जानेवारी २०२४ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०२३ ते ३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत अधिकारी) 


नियम ३ (२) संबंधित नियम ३ (२) (अ 
(ब) नुसार | श्री/ शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव पदावरील जन्मदिनांक yay । उ. संवर्गात ज्येष्ठेतेचा सेवानिवृत्तीचा शेरा 
ज्येष्ठता | श्रीम. नियुक्ती प्रत्यक्ष रूजू दिनांक दिनांक 
क्रमांक चा मार्ग दिनांक 

._ अ: | २ ३ 1 ४ | 4 & | 8 ८ ९ pd 
Pe || श्री | शालिकरामबळीराम भराडी | पदोन्नती | ०१.०६.१९६७ | वि.जा.(ओ | 39.09.2008 | 23.09.2008 39.04.2024 

2. श्री रमेश धोडबाजी बेडे पदोन्नती | २५.०२.१९६८ | अ. जा. । ३१.०५२०१० | २८.०५.२०१० | २८.०२.२०२६ 

३. श्री देवराम कृष्णराव वानखेडे । पदोन्नती | १६.०८.१९६६ | SATA. | १२.०५.२०११ | १०.०५.२०११ | ३१.०८.२०२४ 

४ श्री | ज्ञानेश्वर भिवसन जवंजाळ | पदोन्नती | ०५.०५.१९६५ | इ.मा.व. | १८.०५.२०११ | १०.०५.२०११ | ३१.०५.२०२३ सेवानिवृत्त 

4, श्री | अनिल सुधाकरराव टाकसाळे | पदोन्नती | 30.06.9800 | SATA. | 29.04.2099 | 90.04.2099 | ३०.०६.२०२८ 

६ श्री नरेश राजारामजी वंजारी पदोन्नती | १०.०२.१९६९ | SAL. | ०३.०६.२०११ | 90.04.2099 | २८.०२.२०२७ 

0. श्री प्रशांत सुधाकरराव काळे पदोन्नती | २९.१०.१९६८ | इ.मा.व. | २०.०५.२०११ | 90.04.2099 | २१.१०.२०२६ 

८ श्री बबनराव उत्तमराव काळे पदोन्नती | २८.१२.१९६५ | भ.ज.(क) | ०६.०९.२०१६ | ३१.०८.२०१६ ३१.१२.२०२३ सेवानिवृत्त 

९. श्री नरेंद्र मधुकर भागडे पदोन्नती | ०२.०७.१९६५ | खुला | १८.०३.२०१९ | 99.03.2098 । २७.०३.२०२३  । स्वेच्छा सेवानिवृत्त 
| 9. श्री सुधाकर भिमराव पवार पदोन्नती | ०६.०९.१९६८ | वि.जा.अ | ११.०८.२०२० | १०.०८.२०२० | ३०.०९.२०२६ 

| 99 | श्री मनोहर हिरालाल कडवे पदोन्नती | १८.०७.१९६७| इ.मा.व. | १४.०८.२०२० | १०.०८.२०२० | ३१.०७.२०२५ 

१२. श्री विजय कृष्णराव सहारे पदोन्नती | 39.90.9902] अ.जा. | ०३.०६.२०२२ | ०३.०६.२०२२ | ३१.१०.२०३० 

ASMITA —— या 
RAVINDRA PATIL ५ म ciate 
(अस्मिता पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


